RNI No. MAHBIL / 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ४२] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १९- २५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २४, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 13th September 2017 

NOTIFICATION 
Referance : Urban Development Department Notification No. TPS. 1813 /3211/CR -508 /UD - 13 , 
dated 1st December 2016 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS. 1817 /973/CR - 103 / 17 /UD - 13. — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
Section 151 of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah , XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as the said Act) and in supersession of earlier Government Notifications, the Government of 
Maharashtra hereby Delegates the Powers exercisable by it under the provisions of the said Act as specified in 
column (2 ) of the Schedule hereunder so far as they relate to the Authorities mentioned in column (3 ) to the 
Officers as mentioned in column (4 ) of the said Schedule . 

Schedule 
Sr. Provision of the Authorities in respect of 

Officers to Whom Powers are 
No Act in respect ofwhich which Powers are delegated . 

delegated under section 
Powers are delegated . 

151( 1) of the 
Maharashtra Regional 
& Town Planning Act , 

1966 . 
( 1 ) 

( 2 ) 
Section 68 ( 2 ) - City & Industrial Development Corporation . Managing Director , 
Power of State Govt. 

( C . I. D . C .O ) 
to sanction draft Metropolation Region 

Metropolation Commissioner . 
Scheme. 

Development Authority . 


( 3 ) 


( 4 ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . M . PAVAR , 
Under Secretary to Government. 


47 


lat (71.fa .g.) — 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था. बी -२/ ५१७४ / सन २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ. क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजेचा कालावधी 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

य सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतरपासन 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


रजा 


( १) 


(२) 
श्री . जे. पी . झपाटे , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व 

अति . सत्र 
न्यायाधीश , खेड . 


दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१७ 


३४ दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ 
दिवस 

व 
अर्जित दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ 

ची दोन दिवस 
अर्जित रजा . 


श्री. बी. डी. शेळके , 
जिल्हा न्यायाधीश - २ व 
अति . सत्र न्यायाधीश, 
खेड. 


रजा . 


दिनांक २ ऑक्टोबर २०१७ 

च्या सुट्टया . 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 


दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ 

चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 


__ रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ . 


एन. व्ही . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 


३ 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ 

___ अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६. 

क्रमांक टीपीएस . १८१६ / प्र.क्र . ५६३/१६ / कलम २० ( ४ )/ नवि -१३. – ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाने, सोबतच्या 
“ अनुसूची - अ " मध्ये नमूद केलेल्या प्रदेशांसाठीच्या प्रादेशिक योजनांना (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला 
आहे ). महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ). 
च्या कलम १५ अन्वये वेळोवेळीच्या अधिसूचनांद्वारे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे). मंजुरी दिली असून , 
उक्त प्रादेशिक योजना ह्या उक्त अधिसूचनांमध्ये विहित केलेल्या दिनांकापासून अंमलात आलेल्या आहेत ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनांच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सोबतच्या “ अनुसूची - ब " मध्ये नमूद केल्यानुसार 
राज्यातील राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये व इतर वन जमिनीच्या हद्दीभोवती ५ कि . मी . अंतरापर्यंतच्या बफर क्षेत्रामध्ये हॉटेल / टुरिस्ट रिसॉर्टससाठी 
मर्यादित स्वरुपाची विकास करण्यासंबंधी सर्वसमावेशक विनियम अंतर्भूत करण्यासाठी फेरबदल करणे आवश्यक आहे व त्याकरिता उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २०(२) मधील तरतुदींनुसार उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे. असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे ) ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ३ मधील तरतुदीनुसार प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत शासनाच्या नगर 
विकास विभागाची टीपीएस. १८१६/ प्र. क्र . ५६३/ १६ / नवि-१३, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ अन्वये आम जनतेच्या हरकती / सूचना मागविण्यासाठीची 
नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग- एक मध्य उप विभागीय पुरवणी पृष्ठ क्र . ११ ते १६ मध्ये दिनांक ८ सप्टेंबर २०१६ ते १४ सप्टेंबर २०१६ 
रोजी प्रसिद्ध झाली असून प्रस्तावित फेरबदलाबाबत नोटीस प्रसिद्धीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी 
देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता संबंधित विभागीय सह संचालक , नगररचना याना प्राधिकृत करण्यात आले होते 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त 
प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोट- कलम ( ४ ) व त्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारात प्रस्तावित 
फेरबदलास सुधारणेसह सोबतच्या “ अनुसूची- ब " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शासन अंतिम मंजुरी देत आहे . 
सदरहू फेरबदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध राहील : 

( १) संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
( २ ) सह संचालक , नगररचना, पुणे / कोकण / नाशिक / नागपूर / अमरावती/ औरंगाबाद. 
( ३ ) जिल्हाधिकारी ( सर्व) 

" अनुसूची - अ " 
( शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . १८१६ /प्र. क्र . ५३३ /१६ / कलम - २० ( ४)/ नवि - १३, दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ 
अ . क्र . 

मंजूर प्रादेशिक योजनेचेनाव 


wrmro 


पुणे शहर 
कोल्हापूर- इचलकरंजी प्रदेश 
सांगली-मिरज प्रदेश 
सोलापूर, जिल्हा प्रदेश 
नागपूर प्रदेश 
चंद्रपूर -बल्लारपूर प्रदेश 
नाशिक प्रदेश 
अहमदनगर प्रदेश 


9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५, २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 


मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव 


जळगाव- भुसावळ प्रदेश 


औरंगाबाद -जालना प्रदेश 
औरंगाबाद प्रदेश 
अमरावती प्रदेश 
अकोला- वाशिम प्रदेश 
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग प्रदेश 
रायगड प्रदेश 
मुंबई महानगर प्रदेश 


सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . म . पवार, 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन . 

" अनुसूची - ब " 
( शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टीपीएस . १८१६/ प्र. क्र . ५६३ / १६/ कलम - २० ( ४ )/ नवि - १३, 

दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ 
Regulations for development of tourism and hospitality services under Community Nature 

Conservancy around wildlife sanctuaries and national parks. 
Applicability . — These regulations shall apply to the privately owned (not applicable to forest land ) lands 
falling in Agriculture / No Development Zone situated within 5 km distance from the boundaries of wildlife 
sanctuaries and national parks in the State of Maharashtra . The provisions of existing Regional Plans / 
Development Plans will prevail over these regulations ,wherever lands are earmarked for urbanisable zones 
in such plans . 

Regulation . For the lands situated within 5 km distance (or up to limit of notified eco -sensitive zone 
whichever is more ) from the boundaries of wildlife sanctuaries and national parks, if the land owner applies 
for development permission , for development of eco -tourism , nature tourism , adventure tourism , samemay be 
allowed ; provided the land under consideration has minimum area of one hector in contiguous manner . 

Permissible users and built up area : 
The users permissible in Agricultural Zone / No Development Zone shall be as follows : 

(a ) Agriculture, Farming , development of wild animal shelters, plantation and allied uses . 

(6 ) Tourist homes , Resorts , Hotels etc. with Rooms / suites, support areas for reception , kitchen , 
utility services etc. along with ancillary structures like covered parking , Watchman s quarter, guard 
cabin , landscape elements, and only one observation tower per tourist resort up to the height of 15 mt. 
with platform area upto 10 sq .mt. in permanent / semi-permanent structural components . 
The norms for buildings will be as follows : 

(i) The construction activities shall be as per the Zonal Master Plan of the concerned protected 


area . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५, २०१७ / आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 


(ii ) The maximum permissible total built up area shall not exceed 10 % of gross area with only G + 1 
structure having height more than 9 mt. and it should blend with the surrounding. 

(iii ) The Fencing / fortification may be permissible for only 10 % of total land area around built 
up structures in the form of chain link without masonry walls thereby keeping the remaining area free 
for movement of wildlife . 

( iv ) Tourism infrastructure must confirm to environment friendly, low height, aesthetic architecture, 
natural cross-ventilation ; no use of asbestos, no air pollution , minimum outdoor lighting and merging 
with the surrounding landscape . They should generate at least 50 % of their total energy and fuel 
requirement from non -conventional energy sources like solar and biogas etc . 

(v ) The owner shall establish effective sewage disposal and recycling system during the construction 
and operational phase of the development. Not 1 ltr . of sewage shall go into the natural stream ; 

If in cases, where lack of compliance is observed , the concerned authority should 
issue a notice to the resort owner /operator for corrective action within 15 days, failing 
to do so or having not been satisfied with the action taken or reply / justification received , 
any decision to shut down the unit may be taken , by the respective authority . 

(vi) The owner shall establish effective systemsfor collection , segregation , composting and /or reuse 
of different types of solid waste collected during the construction and operational phase of the 
development. 

(vii ) The plastic components used within the area shall be recycled ; failing which the resort shall 
be closed down within 48 hours . 

(viii) Natural streams / slopes / terrain shall be kept as it is , except for the built- up area . 

(ix ) On the area other than 10 % area , only local trees shallbe planted and only natural vegetation 
shall be allowed . 

(x ) For the development of such type already taken place, condition No. (iii ) above shall be applicable 
retrospectively to the extent ofrestricting the fencing and keeping the remaining area free for movement 
of wildlife. 

(xi) While allowing such development , principles given in the National Tiger Conservation 
Authority New Delhi Notification No.15 -31/ 2012 -NTCA , dated 15th October 2012 published in the 
Gazette of India Ext . pt III S - 4 dated 8th November 2012 and Government ofMaharashtra as amended 
time to time shall be used as guidelines . 

(xii ) All regulation prescribed in Eco - Sensitive zone Notification of concerned National Park / 
Wildlife Sanctuary should be strictly followed and all clearances required should be taken . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R . M . PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५, २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 


w 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated 20th September 2017 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No . TPS . 1816 /CR -563 / 16 /Section 20 (4 )/UD - 13. — Whereas , the Government in Urban Development 
Department has sanctioned the Regional Plans for various Regions asmentioned in Annexure- A appended 
hereto (hereinafter referred to as “ the said Regional Plans” ) under Section 15 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide various Notifications 
( hereinafter referred to as “ the said Notifications " ) from time to timewhich have come into force , with effect 
from the dates as stipulated under the said Notifications ; 

And whereas , the Government ofMaharashtra is of the opinion that in the public interest, it is necessary 
to incorporate urgently a comprehensive Regulation in respect of “ Development of Tourism and 
Hospitality Services under Community Nature Conservancy ” around 5 km . distance from 
National Parks, Wildlife Sanctuaries and other Protected Forest areas in Maharashtra State , 
(as described in Annexure - B ), in the sanctioned Development Control Regulations for the said Regional 
Plans, and to accordingly modify the said Regional Plans, as per the provisions of Section 20 (2 ) of the said Act 
(hereinafter referred to as “ the proposed modification ” ) ; 

And whereas, pursuant to the above, a notice, bearing No. TPS- 1816 /CR -563/16 / UD - 13 , dated 
31st August 2016 . regarding the Proposed Modification under sub -section ( 3) ofthe section 20 of the said Act, 
was published which appeared in theMaharashtra Government OfficialGazette, Central Division Supplement 
dated 8th September 2016 to 14th September 2016 on page No. 11 to 16 for inviting Suggestions and 
| or Objections from the general public and the concerned Divisional Joint Director of Town Planning, Pune 
was authorised as the Officer (hereinafter referred to as the “ said Officer ” ) by the Government to hear 
Suggestions and / or Objections and submit his report to the Government ; 

And whereas, after completing the legal formalities the said officer submitted his report to Government. 
Considering the report submitted by the said Officer and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that, it is necessary to sanction the Proposed 
Modification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of section 20 of the said Act, 
the Government of Maharashtra hereby accords sanction to the Proposed Modification as mentioned in 
Annexure --B ’ appended with this notification . 

This Notification shall be made available for inspection to the general public during office hours on all 
working days at the following offices : 

(i) Office of the Director of Town Planning , Central Building, Pune . 

(ii) Office of the Joint Director of Town Planning, Pune/Konkan /Nashik /Nagpur /Amravati/ 
Aurangabad Division . 

(iii ) The Collector of the concerned district. 


Annexure - A 
Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notification 

bearing No . TPS - 1816 /CR -563/ 16 /Section - 20 ( 4 ) /UD - 13 , dated 20th September 2017 . 


Name of sanctioned Regional Plan 


Sr .No. 

( 1 ) 


( 2 ) 


ajo 


Pune Region 
Kolhapur -Ichalkaranji Region 
Sangli -Miraj Region 
Solapur Region 


+ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ -२५, २०१७ / आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 


Sr.No. 


Name of sanctioned Regional Plan 

( 2 ) 


Elwoosooo 


Nagpur Region 
Chandrapur-Ballarpur Region 
Nashik Region 
Ahmednagar Region 
Jalgaon - Bhusaval Region 
Aurangabad - Jalna Region 
Aurangabad Region 
Amravati Region 
Akola -Vashim Region 
Ratnagiri- Sindhudurg Region 
Raigad Region 
MumbaiMetropolitian Region 


14 . 


15 . 


16 . 


ANNEXURE - B 
Government in Urban Development Department Notification No. TPS- 1816 /CR -563/ 16 / 

section -20 ( 4 )/UD - 13 , dated 20th September 2017 . 
Regulations for development of tourism and hospitality services under Community Nature 

Conservancy around wildlife sanctuaries and national parks. 


Applicability . — These regulations shall apply to the privately owned (not applicable to forest land) lands 
falling in Agriculture / No Development Zone situated within 5 km . distance from the boundaries of wildlife 
sanctuaries and national parks in the State of Maharashtra . The provisions of existing Regional Plans / 
Development Plans will prevail over these regulations, wherever lands are earmarked for urbanisable zones 
in such plans . 

Regulation . For the lands situated within 5 km . distance (or up to limit of notified eco -sensitive zone 
whichever is more ) from the boundaries of wildlife sanctuaries and national parks , if the land owner applies 
for development permission , for development of eco -tourism ,nature tourism , adventure tourism , samemay be 
allowed ; provided the land under consideration has minimum area of one hector in contiguous manner. 
Permissible users and built up area : 
The users permissible in Agricultural Zone / No Development Zone shall be as follows : 

(a ) Agriculture, Farming, development of wild animal shelters, plantation and allied uses . 

(6 ) Tourist homes , Resorts, Hotels etc . with Rooms / suites, support areas for reception , kitchen , 
utility services etc. along with ancillary structures like covered parking , Watchman s quarter, guard 
cabin , landscape elements , and only one observation tower per tourist resort up to the height of 15 mt. 
with platform area upto 10 sq .mt. inpermanent / semi- permanent structural components . 
The norms for buildings will be as follows : 

(i) The construction activities shall be as per the Zonal Master Plan of the concerned protected area , 


( ii ) Themaximum permissible total built up area shall not exceed 10 % of gross area with only G + 1 
structure having, height not more than 9 mt. and it should blend with the surrounding . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 


(iii) The Fencing / fortification may be permissible for only 10 % of total land area around built 
up structures in the form of chain link without masonry walls thereby keeping the remaining area free 
for movement of wildlife . 


( iv ) Tourism infrastructuremust confirm to environment friendly , low height, aesthetic architecture , 
natural cross -ventilation ; no use of asbestos , no air pollution , minimum outdoor lighting and merging 
with the surrounding landscape. They should generate at least 50 % of their total energy and fuel 
requirement from non . Conventional energy sources like solar and biogas etc . 


(v ) The owner shall establish effective sewage disposal and recycling system during the construction 
and operational phase of the development. Not 1 ltr . of sewage shall go into the natural stream ; 

If in cases , where lack of compliance is observed , the concerned authority should issue a notice to the 
resort owner /operator for corrective action within 15 days , failing to do so or having not been satisfied with 
the action taken or reply / justification received , any decision to shut down the unit may be taken , by the 
respective authority . 

(vi ) The owner shall establish effective systemsfor collection , segregation , composting and /or reuse 
of different types of solid waste collected during the construction and operational phase of the 
development, 

( vii ) The plastic components used within the area shall be recycled ; failing which the resort shall 
be closed down within 48 hours, 

(viii) Natural streams / slopes / terrain shall be kept as it is, except for the built -up area , 
(ix ) On the area other than 10 % area , only local trees shall be planted and only natural 
vegetation shall be allowed , 

(x ) For the developmentof such type already taken place , condition No . (iii) above shall be applicable 
retrospectively to the extent of restricting the fencing and keeping the remaining area free for movement 
of wildlife. 


(xi ) While allowing such development, principles given in the National Tiger Conservation 
Authority , New Delhi, Notification No. 15 -31/ 2012 -NTCA , dated 15th October 2012 published in the 
Gazette of India Ext. pt III S - 4 , dated 8th November 2012 and Governemnt of Maharashtra as amended 
time to time shall be used as guidelines , 

(xii) All regulation prescribed in -Eco- Sensitive zone Notification of concerned National Park / Wild 
life Sanctuary should be strictly followed and all clearances required should be taken . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . M . PAVAR , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 


९ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS) , 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


2 


No. CP /XI(6 )/A . P . 1701(20 )/ 2017 . — Whereas, it 
is considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of 
five or more persons and any procession of any 
persons throughout the City of Brihan Mumbai 
and for the period hereinafter mentioned . 

Now , therefore , I, Deepak Deoraj, Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred 
upon me by sub - section ( 3 ) of section 37 read 
with sub - section (2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 
1951) do prohibit : 

(i) Any assembly of five or more persons, 
(ii) Any procession of any persons , and 

( iii) Any use of loudspeakers and amplifying 
instruments , musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly ; 

for the period commencing from 00 -01 hours 
on 19th October 2017 and ending at 24 - 00 hours 
on 2nd November 2017 throughout the City of 
Brihan Mumbai. 

The prohibition contained in the order shall 
not apply to : 

(a ) Marriage /thread naming ceremony, 
assemblies etc. 

(6 ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematoriums/burial places. 

(c ) Statutory meeting of companies of clubs , 
co -operative societies and other societies and 
associations. 

( d ) Social gathering and meeting of clubs , 
co -operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business . 

(e ) Assemblies in or about cinema houses , 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 

performances as the case may be. 
911 Doh ( nl.fa. q.) — 2 


(f) Assemblies in or about law courts and 
offices of the Government and local bodies in 
discharge of Governmental or Semi 
Governmental functions. 

(g ) Assemblies in or about schools, colleges 
and other educational institutions for academic 
activities. 

(h ) Assemblies in factories, shops and 
establishments for normal trade, business and 
callings . 

(i) Such other assemblies and the processions 
as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police, Brihan Mumbai and 
their supervisory officers . 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned , — 

(a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed as if this order had 
not expired . 

I, further direct that this order will be 
published and promulgated in Brihan Mumbai 
by affixing copies thereof, in conspicuous public 
places and by proclaiming the same through 
loudspeakers or megaphones as well as 
publishing through media of whatever form 
available . 
Given under my hand and seal this 
11th October 2017 . 


DEEPAK DEORAJ, 

Dy . Commissioner of Police 
(Operations) and Executive Magistrate 

Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५, २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI (6 )/ L . W .7702 ( 10 )/ 2017 . - Whereas, 
I consider it necessary for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan 
Mumbai. I, Deepak Deoraj, Deputy Commissioner 
of Police (Operations) , Brihan Mumbai in 
exercise of the powers conferred upon me 
under sub -section ( 1 ) and (2 ) of section 37 read 
with sub -section (6 ) of section 2 and sub -section 
( 2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act 
(Mah .XXII of 1951) do hereby prohibit the 
following acts throughout Brihan Mumbai for 
the period from 00 -01 hours of 20th October 
2017 to 24 - 00 hours on 18th November 2017 . 

(1 ) The carrying of arms, cudgels, swords , 
spears, bludgeons , unlicensed guns, knives, 
sticks or lathis or any other articles which 
is capable of being used for causing physical 
harm ( violence ). Save for such firearms 
where license has been granted by this 
authority or where specific permission is 
sought for carriage of such arms from the 
competent authority . 

( 2 ) The carrying of any corrosive 
substance or explosive . 

( 3 ) The carrying, collection and 
preparation of stones or other missiles or 
instruments or means of casting or impelling 
missile . 

(4 ) The exhibition of persons or corpses 
or figures or effigies thereof. 

(5 ) The public utterance of cries, singing 
of songs, playing of music . 

(6 ) Delivery of harangues , the use of 
gestures or mimetic , representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of 
pictures , symbols , placards or any other 
object or thing which may in the opinion of 
any Police Officer posted in Brihan Mumbai 
City Police , offend against decency or 
morality or undermine the security of or 
tend to over -throw the state . 


2 . If any person goes armed with such 
article or carries any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such 
prohibition he shall be liable to be disarmed of 
the corrosive substance or explosive or missile 
shall be liable to be seized from him by any 
Police Officer and the article corrosive 
substance , explosive or missile so seized shall 
be forfeited to the State Government. 

3 . This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking 
required by his superiors or by the nature of 
his duties , to carry weapons. The order will 
also not be applicable to Private Security 
Guards or Gurkhas or Chowkidars etc ., 
employed on watch - n -ward duties carrying 
lathis admeasuring in length not exceeding 
31/2 feet. 

4 . Notwithstanding the expiration of this 
order after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or 
punishments incurred in respect of any 
contravention of this order may be imposed ; 
as if this order had not expired . 

5 . I further direct that this order shall be 
published and promulgated in Brihan Mumbai 
by affixing copies thereof in conspicuous public 
places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones , as well as 
publishing through media of whatever form 
available . 

Given under my hand and Seal this 11th 
October 2017 . 


DEEPAK DEORAJ , 

Dy. Commissioner of Police 
(Operations), and Executive Magistrate 

Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 


११ 


पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), नवी मुंबई यांजकडून मुंब्रा मार्गे मुंबई व ठाणेकडे जातील किंवा शिळफाटाकडून महापे , 
वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 

रबाले मार्गे मुंबई-ठाणेकडे जातील . 
क्रमांक पोउपआ / वाह / नमं / २९०५ / २०१७. ज्याअर्थी, डॉ . डी . परंतु , सदरची जड अवजड वाहने ही महापे वरून तुर्भे, वाशी मार्गे 
वाय . पाटील स्टेडियम, नेरूळ , नवी मुंबई या ठिकाणी १७ वर्षांखालील मुंबईकडे जाणार नाहीत . 
फेडरेशन ऑफ इंटरनॅशनल फुटबॉल वर्ल्डकप २०१७ च्या सामने सदरची अधिसूचना खालील नमूद तारीख व वेळेपर्यंत अंमलात 
होणार आहेत . सदर कालावधीत सायन - पनवेल रोडवर तसेच डॉ . डी . राहील . 
वाय . पाटील स्टेडियम, नेरूळ , नवी मुंबई परिसरात वाहतूक कोंडी ( १) दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सकाळी ८ - ०० ते २३-०० 
होऊ नये, वाहतूक सुरळीत व सुनियंत्रित रहावी याकरिता पुणे -मुंबई वा . पर्यंत . 
एक्सप्रेस मार्गावरून, गोवा महामार्गावरून कळंबोली सर्कल मार्ग मुंबईकडे ( २) दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सकाळी ८ - ०० ते २३- ०० 
व ठाणेकडे जाणारी अत्याव सेवा वगळून इतर जड व अवजड वा . पर्यंत . 
वाहनांना प्रतिबंध बसणे आवश्यक आहे. 

(३ ) दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सकाळी ८ - ०० ते २३- ०० 
__ त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र . एम. व्ही. ए.- ११६ / सीआर / 
३७/टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार ( ४ ) दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सकाळी ८ - ०० ते २३- ०० 
वाहन कायदा कलम ११५, ११६(१), ( अ), ( ब ) अन्वये मला प्राप्त वा . पर्यंत . 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , नितीन पवार , पोलीस उप ( ५) दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सकाळी ८ - ०० ते २३-०० 
आयुक्त, वाहतूक, नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे : - वा . पर्यंत . 

कळंबोली येथील पुणे -मुंबई एक्सप्रेस मार्गावरून , गोवा महामार्गावरून 
कळंबोली सर्कल मार्गे मुंबई ठाणेकडे जाणारी अत्यावश्यक सेवेतील 

नितीन पवार, 
वाहने वगळून इतर जड अवजड वाहनांना खालील नमूद दिवशी व नवी मुंबई, 

पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , 
वेळी “ प्रवेशबंदी ” घोषित करण्यात येत आहे. सदर कालावधीत नमूद दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७. 

नवी मुंबई. 
वाहनांनी खालील पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा : 
(१ ) स्टील मार्केट , रोडपाली जंक्शन कळंबोली येथून पुरुषार्थ मार्गे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
मुंबईकडे जाणाऱ्या जड व अवजड वाहनांना “ प्रवेशबंदी ”. 

अधिसूचना 
पर्यायी मार्ग. 

क्रमांक रा. अ. ५९५८ / २०१७. - श्रीमती एस . ए. आर. सय्यद , ३रे 
(१ ) सदरची वाहने तळोजा-शिळफाटा -मुंब्रा मार्गे मुंबई व ठाणेकडे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल यांची दिनांक १४ सप्टेंबर 
जातील किंवा मुंबईकडे जाणारी वाहने ही शिळफाटाकडून महापे , २०१७ ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०१७ अशी ३ दिवसांची परिवर्तित रजा 
रबाले, ऐरोली मार्गेमुंबई -ठाणेकडे जातील. 

मंजूर करण्यात येत आहे . 
परंतु सदरची जड अवजड वाहने ही महापे वरून तुर्भे, वाशी मार्गे पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
मुंबईकडे जाणार नाही. 

श्रीमती एस. ए. आर . सय्यद, यांची रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
( २) गोवा महामार्गावरून कळंबोली सर्कल येथून मुंबई-ठाणेकडे त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, पनवेल, म्हणून पुनर्नियुक्ती 
जाणाऱ्या जड व अवजड वाहनांना “ प्रवेशबंदी ”. 

करण्यात येत आहे . 
पर्यायी मार्ग. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
( १) सदर वाहने ही कळंबोली सर्कलवरून तळोजा-शिळफाटा -मुंब्रा । 

__ करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . ए. आर. सय्यद , ह्या अधिकारी 
मार्गे मंबई व ठाणेकडे जातील किंवा मंबईकडे जाणारी वाहने ही जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३रे सह दिवाणी 
शिळफाटाकडून महापे, रबाले, ऐरोली मार्गे मुंबई-ठाणेकडे जातील . 

न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणन काम करीत 

राहिले असते . 
परंतु, सदरची जड अवजड वाहने ही महापे वरून तुर्भे, वाशी मार्गे 
मुंबईकडे जाणार नाहीत . 

श्रीमती एस. ए. आर. सय्यद, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे 
(३) पुणे-मुंबई एक्सप्रेस मार्गावरून तुर्भे परिसरात-मुंबई-ठाणेकडे 

वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
जाणाऱ्या जड व अवजड वाहनाना “ प्रवेशबंदी ”. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . बी . 

पाटील , ४ थे दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 
पर्यायी मार्ग. 

मु . गो . सेवलीकर , 
(१) सदर वाहने ही पुरुषार्थब्रीजचे खालून उजवीकडे वळण घेऊन 

अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रोडपाली जंक्शन येथून डावीकडे वळण घेऊन तळोजा-शिळफाटा 

दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७. 

रायगड - अलिबाग . 
भाग एक ( को. वि .पु.) - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

( ३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 

लोक ; 
मनाई आदेश 

( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ४४ / २०१७. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना 

जनसमुदाय ; 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन , पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध ___ (५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका ; 
आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच माहे, ऑक्टोबर २०१७ 

___ (६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
महात दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी धनत्रयोदशी, दिनांक १८ 

असलेले ठिकाण . 
ऑक्टोबर २०१७ रोजी नरक चतुर्दशी , दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१७ 
रोजी लक्ष्मीपुजन , दिनांक २० ऑक्टोबर २०१७ रोजी बलीप्रतिपदा 

सदर मनाई आदेश दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी ०० -१० 
( दिपावली पाडवा ) व दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी भाऊबीज 

वाजेपासून दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी २४ -०० वाजेपर्यंत 
असे सण साजरी होणार आहे ; 

अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र 

पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 

येईल . 
अबाधित राखण्यासाठी मी , परम बीर सिंह , पोलीस आयुक्त, ठाणे 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९५१ चे कलम ३७ (१ ) व 
( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व । 

ठाणे , 

परम बीर सिंह, 
सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७. पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 
(१) शस्त्रे, सोटे , तलवारी , भाले, बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे ; 

अधिसूचना 
(२ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने 

क्रमांक रा. अ. ६१९० / २०१७. - श्रीमती एम . ओ. अदुके , दिवाणी 
जमा करणे ; 

न्यायाधीश, क . स्तर , मुरुड यांचा दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ अशी १ 
( ३) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे ; दिवसांची परावर्तीत रजा दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ ते २ ऑक्टोबर 
( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे 

२०१७ रोजीच्या सुट्टीला जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 

विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 
इत्यादी ; 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 

श्रीमती एम . ओ. अदुके , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
( ६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 

दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , मुरुड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव, चित्रफलक, प्रदर्शित करणे ; 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधीलनियम ३९ नुसार प्रमाणित 
( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर ___ करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . ओ. अदुके , ह्या जर उपरोक्त 
सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, मुरुड 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : 

श्रीमती एम . ओ. अदुके , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 
__ “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . अ. वा . 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास 

क्षिरसागर , सहदिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांच्याकडे राहील. 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

मु . गो . सेवलीकर, 
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक ; 

अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७. 
( २) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका ; 

रायगड- अलिबाग . 


आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 


१३ 


सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील ग्रामपंचायत निवडणूक 
कार्यक्षेत्राचे मतमोजणी केंद्र इमारतींच्या परिसरात दिनांक १६ ऑक्टोबर 
२०१७ रोजी ०० . ०१ पासून ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी 
मतमोजणी प्रक्रिया संपुष्टात येईपर्यंत अंमलात राहील . 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर भारतीय 
दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल . 

सदरचा आदेश दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझे सही व 
शिक्क्याने दिला आहे. 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विशा / ग्रापंनि /निवडणूक / मनाई आदेश / २६ / २०१७. - ज्याअर्थी 
उपोद्घातातील अ. क्र . १ मधील अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक 
आयोगाने, ऑक्टोबर , २०१७ ते फेब्रुवारी, २०१८ या कालावधीत मुदत 
संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी 
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे . आदर्श आचारसंहिता दिनांक 
१ सप्टेंबर २०१७ रोजी दुपारी ४.०० वा . पासून लागू झालेली असून 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मतदान होणार असून दिनांक 
१७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मतमोजणी व निकाल जाहीर करावयाची 
प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, पोट निवडणूक कार्यक्षेत्रातील मतमोजणी केंद्रावर 
शांतता व सुरक्षितता राखण्याच्या दृष्टीने सदर ठिकाणी योग्य तो 
प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी , ‘ परम बीर सिंह , पोलीस । 
आयुक्त , ठाणे मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम 
१४४ (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ - २ भिवंडी अंतर्गत कोनगाव 
पो . स्टे . अंतर्गत कोन ग्रामपंचायत , नारपोली पोलीस स्टेशन हद्दीतील 
कशेळी व कोपर ग्रामपंचायत, निजामुपरा पो .स्टे हद्दीतील कांबे ग्रामपंचायत , 
भोईवाडी पो.स्टे. हद्दीतील कारीवली ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीकरिता 
निजामपूरा पोलीस स्टेशन हद्दीतील गाजेंगी हॉल , भिवंडी व कल्याण 
तालुका ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीकरिता परिमंडळ - ३ कल्याण 
अंतर्गत महात्मा फुले चौक पोलीस स्टेशन हद्दीतील सर्वोदय मॉल 
येथील मतमोजणी केंद्र इमारतींच्या सभोवतालच्या २०० मीटर परिसरात 
खालील व्यक्तींशिवाय अन्य व्यक्तींस प्रवेश करण्यास मनाई करीत 
आहे : 
( १) नियुक्त केलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी /निरीक्षक , 
( २) मतमोजणी केंद्रावरील अधिकारी / कर्मचारी , 
( ३) अधिकृत उमेदवार त्यांचे सोबत निवडणूक मतमोजणी प्रतिनिधी . 

( ४ ) निवडणुक मतमोजणीशी संबंधित कर्तव्यावर असलेले अधिकारी 
व कर्मचारी . 

तसेच 

(१ ) मतमोजणी इमारतीचे पासून २०० मीटर परिसराचे आतील 
सर्व व्यावसायिक दुकाने, रेस्टॉरन्ट , टपऱ्या, स्टॉल ( अत्यावश्यक सेवा 
वगळून ) सर्व आस्थापना बंद ठेवावेत . 

( २) मतमोजणी इमारतीचेपासून २०० मीटरच्या आतील परिसरात 
मोबाईल , फोन , पेजर, कॉडलेस फोन इतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू इत्यादी 
नेण्यास प्रतिबंध जाहीर केला आहे ; 

( ३) परवाना दिलेली शस्त्रास्त्रे मतमोजणी केंद्रांपासून २०० मीटरच्या 
आत घेऊन जाऊ नये ; 


ठाणे, 

परम बीर सिंह , 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७. पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ. ५२३३ / २०१७. - श्रीमती फिझाफिरोझ ईराणी, दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, उरण यांचा दिनांक २ ऑगस्ट २०१७ 
ते ८ ऑगस्ट २०१७ अशी ७ दिवसांची वैद्यकीय रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने 
मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती फिझा फिरोझ ईराणी यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , उरण म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती फिझा फिरोझ ईराणी , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क .स्तर , उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती फिझा फिरोझ ईराणी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. बी . 
चव्हाण, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०१७ . 


मु . गो. सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 


(३ ) विविध पक्षांचे कार्यकर्त्यांचेनिवासस्थाने १०० मीटर आतील 
परिसरात असल्यास त्या ठिकाणी राहणारे कुटुंब व इतरांनी प्रचार 
करणे, बैठक घेणे, मतदान केंद्रांवर येणाऱ्या मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी 
कोणतेही कृत्य करण्यासाठी एकत्र जमणे व तसे कृत्य करू नये. 
__ ( ४) परवाना दिलेली शस्त्रास्त्रे मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या 
आत घेऊन जाऊ नये. 

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील ग्रामपंचायत निवडणूक 
कार्यक्षेत्राचे मतदान केंद्र इमारतींच्या परिसरात दिनांक १५ ऑक्टोबर 
२०१७ रोजी ००.०१ पासून ते दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी 
मतदान प्रक्रिया संपुष्टात येईपर्यंत अंमलात राहील . 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर भारतीय 
दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल . 

सदरचा आदेश दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझे सही व 
शिक्क्याने दिला आहे . 


ठाणे , 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विशा/ ग्रापंनि /निवडणूक / मनाई आदेश / २५ / २०१७. 
ज्याअर्थी उपोद्घातातील अ. क्र . १ मधील अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र 
राज्य निवडणूक आयोगाने , ऑक्टोबर २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या 
कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या 
निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. आदर्श 
आचारसंहिता दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ रोजी दुपारी ४- ०० वा. पासून 
लागू झालेली असून दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मतदान होणार 
असून दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मतमोजणी व निकाल जाहीर 
करावयाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे . 
__ आणि ज्याअर्थी, निवडणूक कार्यक्षेत्रातील मतदान केंद्रावर शांतता 
व सुरक्षितता राखण्याच्या दृष्टीने सदर ठिकाणी योग्य तो प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी, परम बीर सिंह, पोलीस आयुक्त , 
ठाणे मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ (१ ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयातील परिमंडळ - २ भिवंडी अंतर्गत कोनगाव पो . स्टे . अंतर्गत 
कोन ग्रामपंचायत , नारपोली पोलीस स्टेशन हद्दीतील कशेळी व कोपर 
ग्रामपंचायत , निजामपूरा पो. स्टे . हद्दीतील कांबे ग्रामपंचायत, भोईवाडा 
पो . स्टे . हद्दीतील कारीवली ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्षेत्रातील 
मतदान केंद्र इमारतींच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात खालील 
व्यक्तींशिवाय अन्य व्यक्तींस प्रवेश करण्यास मनाई करीत आहे : 

(१) नियुक्त केलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी/ निरीक्षक , 
( २) मतदान केंद्रावरील अधिकारी / कर्मचारी , 
( ३) मतदार (मतदानाचे दिवशी) , 
( ४) प्रत्येक उमेदवार त्यांचे सोबत एका वेळी एकच निवडणूक 
प्रतिनिधी , 

(५ )निवडणुकीशी संबंधित कामावर असलेले अधिकारी व कर्मचारी , 
( ६) मतदारांचे कडेवर असलेले लहान मूल (मतदानाचेदिवशी ) , 

( ७ ) ज्या व्यक्तीस मदतीशिवाय चालता येत नाही किंवा मत देता 
येत नाही अशा अंध किंवा अपंग व्यक्तीला सोबत करणारी व्यक्ती 
( मतदानाचेदिवशी ). 


परम बीर सिंह , 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 


दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ. ५२३२ / २०१७. श्री . के. के. घुले, ५वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांचा दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ ते 
१८ ऑगस्ट २०१७ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १५ ऑगस्ट 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . के . के . घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . के . के . घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
__ श्री. के. के . घुले, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल हे 
अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्या दराने 
वेतन काढण्यात यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . 
टी . पवार , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे 
राहाल . 

मु . गो . सेवलीकर , 
अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनाक १७ आगस्ट २०१७. 

रायगड - अलिबाग . 


तसेच 


(१) मतदान केंद्रांचे( इमारतीचे) पासून १०० मीटर परिसराचे आतील 
सर्व व्यावसायिक दुकाने , रेस्टॉरन्ट , टपऱ्या , स्टॉल ( अत्यावश्यक सेवा 
वगळून ) सर्व आस्थापना बंद ठेवावेत . 

( २ ) मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात मोबाईल , 
फोन , पेजर , कॉडलेस फोन इतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू इत्यादी नेण्यास 
प्रतिबंध जाहीर केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ १५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी /(टीसी)/ २०१७- २०१८ / ३६१५ / क्रमांक आरजीडी/ केजेटी /एचएसजी /(टीसी)/ २०१७- २०१८ / ३६१३ / 
सन २०१७ .- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड सन २०१७ .- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रघुवंदना सहकारी गृहनिर्माण संस्था । याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नेहल रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण 
मर्या, अभिनवशाळेसमोर, कोतवालनगर कर्जत , ता . कर्जत , जि . रायगड . संस्था मर्या, नेरळ , कर्जत , ता . कर्जत , जि . रायगड. सर्व्हे नं . ३९० , 
सर्वे नं . ५ / १ / ओ- ५ मौजे कोतवालनगर , ता . कर्जत , जि . रायगड . प्लॉट नं . १५ , मौजे नेरळ , , ता . कर्जत , जि . रायगड , ही संस्था , 
ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ ( १९६१ चा महा . २४ ) 
महा . २४) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे । च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 

व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ व नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण संस्था नियम , १९६१ व नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
कुमार चव्हाण , 

कुमार चव्हाण, 
कर्जत, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७. 

कर्जत . दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ . 

कर्जत . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी/( टीसी)/ ३६१७/ २०१७- २०१८ / 
क्रमांक उपनि / स.सं./मुं.मं / बी-१/ संस्था नोंदणी / ४१६३ / २०१७ नोंदणी सन २०१७. - सहायक निबंधक सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
क्रमांक एमयएम / एमएचएडीबी / एचएसजी / (टीसी) / १३४३६ / २०१७. 

याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रविरा अपार्टमेंट “ सी विंग " 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे “ समृद्धी ” सहकारी गृहनिर्माण सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या, धामोते , ता . कर्जत , ही संस्था , महाराष्ट्र 
संस्था, चाळ क्रमांक बी ४ ते बी - ८ , राजेंद्रनगर, एम. एच . बी . सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम 
कॉलनी, दत्तपाडा रोड , बोरीवली ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६६. ही संस्था , ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 

व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
यांचा कलम ९( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील 

संस्था नियम , १९६१ व नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
नियम , क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” 

“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी 
असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
असे करण्यात आले आहे . 

कुमार चव्हाण , 
राजेंद्र गायकवाड , 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 

कर्जत , तालुका कर्जत , 
( मुंबई पूर्व पश्चिम उपनगरे ), दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ . 

जिल्हा रायगड . 
मुंबई , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७. म्हाडा , मुंबई . उप सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, जी - एन विभाग , मुंबई 

यांजकडून 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / उप.नि ./ जी . एन / नोंदणी / ८५२ / २०१७ .- उप निबंधक 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी/ (टीसी)/ २०१७- २०१८ / ३६१७ / सहकारी संस्था, जी - एन विभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जि . रायगड की , “ लाईफस्केप्स मीराज को - ऑप . हौसिंग सोसासटी लि ., एफ . पी . 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रविरा हिल्स सहकारी गृहनिर्माण ____ नं . २६९ ऑफ टी . पी . एस . III , सेनापती बापट मार्ग, माहिम , मुंबई 
संस्था मर्या, बोपेळे , कर्जत , ता . कर्जत, जि . रायगड. सर्व्हे नं . २९ / ३ / ४०० ०१६ ” ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
A, Bopele. मौजे बोपेळे , ता . कर्जत, जि . रायगड, ही संस्था , महाराष्ट्र चे कलम ९अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

संस्था नियम , १९६१ व नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी ___ “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था नियम , १९६१ व नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वगीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 

सचिन भि . घोडके , 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कुमार चव्हाण, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७. 

जी - एन विभाग . 
कर्जत , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७. 

कर्जत . 


मुंबई , 


मुंबई, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५, २०१७ / आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१/ टे. सी . ६ / सन २०१७ / ६७९३. क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस /कार्यासन-१ /टे. सी . ४ / सन २०१७ / ६६७०. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
निलयोग स्क्वेअर प्रिमायसेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सीटीएस मातोश्री सुरजबन एस . आर . ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, न. भू.क्र . 
नं . ५८०८ ( पार्ट ) आणि ५८०९ ( पार्ट ), एफ . पी . नं . २७३ आणि २७४ ४२८ अ, ४२८ अ/ १ ते ३३ आणि ४२८ अ/ ३९, सुरजबेन कंपाऊंड, 
( पार्ट ) ऑफ. टी . पी . एस . III, ऑफ व्हिलेजकिरोळ, घाटकोपर , आर . बी . तेजपाल स्किम रोड नं . १ व २, विलेपार्ले ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५७. ही संस्था 
मेहता मार्ग, घाटकोपर , ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७५. ही संस्था, महाराष्ट्र ____ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चे कलम 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९(१) ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु. एम /एस. आर.ए/ एच. एस. जी /टी. सी ./ 
अन्वये नोंदणी क्रमांक एम . यु. एम / एस . आर. ए/ एच . एस . जी / टी . सी ./ १२८२६ / १२८२३ / सन २०१७, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७, नुसार नोंदविण्यात आली 
सन २०१७, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१७, नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ मधील संस्था, १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून 
नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

बाजीराव शिंदे, 
बाजीराव शिंदे, 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ . 

झो.पु. प्रा., मुंबई. 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०१७ . 

झो .पु.प्रा., मुंबई . 

सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/टे. सी . ६/ सन २०१७ / ६७१०. 
क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी/ टीसी/ १२८२४ / सन २०१७ / ६७०५ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन 

प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 

श्री पवनपुत्र एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सी .टी .एस. क्र . 
सानी टॉवर ए विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी. टी. एस . नं . 

४१६, ४१६ / १ के ५८ , एम / वेस्ट वॉर्ड , मौजे बोरला , चेंबूर 

मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
१०७, १०७/ १ ते ४९, व्हिलेज बांदिवली, एस. व्ही . रोड, जोगेश्वरी (प.), 

( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम . यु. एम / 
मुंबई ४०० १०२. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु. एम / 

एस . आर .ए / एच. एस . जी / टी . सी ./ १२८२५ / सन २०१७, दिनांक १४ सप्टेंबर 

२०१७, नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
एस . आर. ए / एच . एस . जी / टी . सी ./ १२८२४/ सन २०१७, दिनांक १४ सप्टेंबर 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये तिचे 
२०१७, नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 

वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये तिचे 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

बाजीराव शिंदे, 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
बाजीराव शिंदे, 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था दिनांक १४ सप्टेंबर २०१७ . 

झो. पु. प्रा., मुंबई. 
मुंबई, 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०१७. 

झो .पु. प्रा ., मुंबई . 


मुंबई , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५, २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ १७ 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

शुद्धीपत्रक 
क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी/टीसी/ १२८२१/ सन २०१७/ ६३३६. 

विषय . - संस्थेच्या नोंदणी संदर्भात . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन 

जय गणेश एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, 
प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 

न . भू.क्र . ४५ ( पार्ट ), ६९ ( पार्ट ), ७० ( पार्ट ) ७३ ( पार्ट ), ७४ 
गणेश कृपा एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी .टी . एस . नं . 

२९७ २९८ ( पार्ट ), २९९ , ३०० , ३०१, ३०२ , ३०३, ३०४ , ३०५ , 
७३६४ , ७४०३ ओ/ ४८, ७४०४ , ७४०५, ७४०६, ७४०७, कलिना 

३०६, ३०७, ३०८ ( पार्ट ), ३११, ३१४ , ३१५, ३१६ , ३१७ ऑफ 
चर्चच्या मागे , कलिना , सांताक्रुझ ( पूर्व), मुंबई ४०० ०२९ ही संस्था महाराष्ट्र 

व्हिलेज ओशिवरा, जोगेश्वरी ( पश्चिम ), मुंबई ४०० १०२ . नोंदणी 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) 

क्रमांक . एस. यु. एम ./ एस . आर. ए./ एच. एस. जी ./ टी . सी ./ १२८११/ सन २०१७, 
अन्वये नोंदणी क्रमांक एम. यु. एम / एस . आर.ए/ एच. एस. जी / टी . सी ./ १२८२१/ 

दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ 
सन २०१७ , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 

संदर्भ . - या विभागाकडील दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे 
अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ मधील 

___ ज्ञापन, अधिसूचना व प्रमाणपत्र . 
नियम क्रमांक १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/ टे. सी . २- अ/ सन २०१७ / ६९९४. 

उपरोक्त संदर्भिय विषयाचे अवलोकन होणेस विनंती आहे . जय गणेश 
बाजीराव शिंदे, 

एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, न. भू.क्र . ४५ ( पार्ट ), ६९ 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पार्ट ), ७० ( पार्ट ) ७३ (पार्ट ), ७४ , २९७ २९८ ( पार्ट ), २९९, ३०० , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), ३०१, ३०२, ३०३, ३०४ , ३०५ , ३०६, ३०७, ३०८ (पार्ट ), ३११, 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ . 

झो. पु. प्रा ., मुंबई. 

३१४ , ३१५, ३१६, ३१७ ऑफ व्हिलेज ओशिवरा, जोगेश्वरी ( पश्चिम ), 

मुंबई ४०० १०२ ही संस्था या विभागाकडून नोंदणी क्र . एम .यु. एम ./ 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

एस . आर. ए./ एच . एस . जी ./ टी . सी ./ १२८११ / सन २०१७, दिनांक १ ऑगस्ट 

२०१७ अन्वये नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था आहे . 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 

सदर संस्थेच्या नोंदणी प्रमाणपत्र , ज्ञापन व अधिसूचना यामध्ये 
अधिसूचना 

संस्थेच्या पत्त्यामध्ये न . भू . क्र . ४७ ( पार्ट ) नजर चुकीने नमूद केल्याचे 
क्रमांक झोपुप्रा/ सहनिस / कार्यासन -१/टे. सी. ६/ सन २०१७/ ६९७५ . राहून गेलेले आहे. तरी सदरचा न . भू . क्र . ४७ ( पार्ट ) नमूद करून 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन सदर संस्थेचा नोंदणीकृत पत्ता खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा . 
प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 

“ न. भू.क्र . ४५ ( पार्ट ), ४७ ( पार्ट ), ६९ ( पार्ट ), ७० ( पार्ट ) ७३ 
निलयोग मोनार्च सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सीटीएस. नं. २८८ / ४ / 

( पार्ट ), ७४ , २९७ २९८ ( पार्ट ), २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३ , 
१, २८८ बी / ४/ २, २८८ बी / ४ / ३ आणि २८८ / ४ / ४ , घाटकोपर , किरोळ 

३०४ , ३०५ , ३०६, ३०७, ३०८ ( पार्ट ), ३११, ३१४ , ३१५ , ३१६ , 
व्हिलेज, गौरीशंकर वाडी नं. १, पंतनगर , घाटकोपर ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०७५, ही 

३१७ ऑफ व्हिलेज ओशिवरा , जोगेश्वरी ( पश्चिम), मुंबई ४०० १०२. ” 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चे 
कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम. यु. एम / एस . आर. ए/ एच. एस . जी / 
टी . सी ./ १२८२७ / सन २०१७, दिनांक २५ सप्टेंबर २०१७ नुसार नोंदविण्यात 

बाजीराव शिंदे, 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
संस्था , १९६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 

दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७. 

झो .पु.प्रा ., मुंबई . 
आले आहे . 


मुंबई, 


मुंबई, 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

झो. पु. प्रा ., मुंबई . 


मुंबई, 


दिनांक २५ सप्टेंबर २०१७. 


भाग एक ( को .वि. पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५, २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 


वभाग 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोकण विभाग उप निबंधक , सहकारी संस्था, टी विभाग , मुंबई यांजकडून 
नवी मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / उपनि / टी -वि / अधिसूचना / १२२१ / २०१७. याद्वारे प्रमाणित 
अधिसूचना 

करतात की , कप्पीश कमर्शियल प्रिमायसेस को . ऑप . सौ . लि ., सी .टी .एस . 
क्रमांक विसनि / कोकण / वि -५ / मो. वा.वि. कर्म . सह. पत / नोंदणी/ अधिसूचना / 

नं . ९६१( ए ) एम . जी . रोड , मुलुंड ( प .), मुंबई ४०० ०८० . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा 
२७/ २०१७. - विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोकण विभाग , नवी 

महा. अधि . २४) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी / 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करतात की , मोटार वाहन विभाग कर्मचारी सहकारी ___ जीईन / ११२२२/ सन २०१७ रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे. 
पतसंस्था मर्यादित कळंबोली, ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
आरजीडी / पीडब्लूएल / आरएसआर / सीआर / २ / २०१७- २०१८ , दिनांक १९ 

नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

“ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे आहे . 
सप्टेंबर २०१७ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 

राजेंद्र श . खंडाईत , 
मुलुंड , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

दिनांक १६ सप्टेंबर २०१७ . 

टी -विभाग , मुंबई . 
१९६१ मधील नियम १०(१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, टी विभाग, मुंबई यांजकडून 
आले आहे. 

अधिसूचना 
ज्योती लाठकर , 

क्रमांक मुंबई / उपनि / टी -वि / अधिसूचना/ १२०० / २०१७. - याद्वारे प्रमाणित 

करतात की , ओ २ कमर्शियल प्रिमायसेस को . ऑप. सौ . लि ., प्लॉट नं . २३ 
विभागीय सहनिबंधक , 

अॅन्ड २४ , सी . टी . एस. नं . ५५१ / ५९ , नाहूर व्हिलेज , मिनर्वा इंडस्ट्रियल 
नवी मुंबई , 

सहकारी संस्था, कोकण विभाग , इस्टेट , एल. बी . एस . रोड , मुलुंड ( प .), मुंबई ४०० ०८० . 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१७. 

नवी मुंबई. 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा 
महा . अधि . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी / 
जीईन / ११२२५ / सन २०१७ रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई यांजकडून 

नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 
अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यु एल/ एचएसजी / टीसी / १०८५१/ २०१७- २०१८ / 

राजेंद्र श. खंडाईत , 
मुलुंड , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
सन २०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था एल विभाग मुंबई याद्वारे अधिसूचित 

दिनांक १४ सप्टेंबर २०१७ . 

टी -विभाग , मुंबई . 
करीत आहे की , हमिद अपार्टमेंट बी विंग को - ऑप हौसिंग सोसायटी लि ., 
सीटीएस नं . ८४९ / अ, हलाव पुल, अपो मसरानी इंड इस्टेट, कुर्ला ( पश्चिम ), 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, टी विभाग, मुंबई यांजकडून 
मुंबई ४०० ०७० . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

अधिसूचना 
(१९६१ चा महा . २४ ) यांच्या कलम ९(१) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या 

क्रमांक मुंबई/ उपनि/ टी -वि / अधिसूचना / १२९२ / २०१७. - याद्वारे प्रमाणित 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०( १ ) 

करतात की , सिल्व्हर हाईटस को . ऑप . हौ. सौ . लि ., एस . एन . रोड , मुलुंड 
अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू ( प .), मुंबई ४०० ०८०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

१९६० मधील ( १९६१ चा महा. अधि . २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी / एचएसजी /टिसी/ १०८७६ / सन २०१७ रोजी 
शिरीष सपकाळ , 

नोंदविण्यात आलेली आहे . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०१७. 

एल -विभाग , मुंबई . 

“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे. 


मुंबई , 


मुलुंड , 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०१७ . 


राजेंद्र श. खंडाईत , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी -विभाग, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९- २५ , २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 


१९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / कल्याण/ बी -१ / हौ . नोंदणी /१७७९ / सन २०१६ . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की , “ भरत कुटीर " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लि ., सव्र्हे नं . ५८ए, हिस्सा नं . २, प्रभुराम नगर , कल्याण ( पूर्व) , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे, नोंदणी क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी/ 
( टीसी )/ २९०७७ / २०१६- २०१७ / सन २०१६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) व कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / कल्याण / बी - १ / संस्था नोंदणी / १८४५ / सन २०१६. 
- उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ ओंमकार वनश्री सामाजिक 
वनीकरण आणि वृक्ष लागवड ” सहकारी संस्था लि ., सर्वे नं . १२८ , 
हिस्सा नं . ८ , सर्व्हे नं . १२९, हिस्सा नं . ६ब , सर्वे नं . १२९ , हिस्सा नं . 
६क , मौजे कुंदे, पो . मानिवली, ता . कल्याण, जि . ठाणे, क्रमांक 
टीएनए / केएलएन / जीएनएल / ( ओ )/ १८९५ / २०१६ - २०१७ / सन २०१६ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा . २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे आहे . 


योगेश रं. देसाई, 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६. कल्याण तालुका, कल्याण . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका , कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -१ / अधिसूचना/ / सन २०१७. - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की , “ रिव्हरव्ह्यू क्लासिक बि .नं . ६ ” को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . २८ / १, २, ३, २८ / ४ / १, ४ / २ , ४ / ३ , 
४ / ४ , ४ / ५ / १, २८ / ५ , २७ / ५ , आधारवाडी रोड , अग्रवाल कॉलेज 
जवळ , व्हिलेज कोलीवली, कल्याण ( प . ), ता . कल्याण, जि . ठाणे , 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी / ( टीसी) / २९७३२ / २०१७- २०१८ / 
सन २०१७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
(१९६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


योगेश रं. देसाई, 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१६ . कल्याण तालुका, कल्याण. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / कल्याण/ बी - १/ हौ . नोंदणी / / सन २०१६. - उप 
निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की , “ विराट गॅलॅक्सी ” को - ऑप. हौसिंग सोसायटी 
लि ., सर्व्हे नं . ७२, हिस्सा नं . १/ २/ १, मौजे अटाळी, अटाळी मेन 
रोड, अटाळी गाव, अंबिवली ( पश्चिम .), ता . कल्याण, जि . ठाणे , 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी/ (टीसी) / २९१८३ / २०१६- २०१७ / 
सन २०१६ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
(१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


हानर्माण संस्था , असे असन र अन्वये सदर 


- 


योगेश रं. देसाई, 
कल्याण, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०१७. कल्याण तालुका , कल्याण . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

____ अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / कल्याण / बी- ३/ अधिसूचना / १४०४ / सन २०१७. - 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की , “ मंगेशी फ्लोरा " को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि ., सर्व्हे नं . १२३ , हिस्सा नं . २ व ७ / २, दादाजी नगर , रामबाग लेन 
नं . ४ , व्हिलेज चिकनघर , कल्याण ( प .), ता . कल्याण , जि . ठाणे, 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी / (टीसी) / २९७४२ / २०१७- २०१८ / 
सन २०१७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


योगेश रं. देसाई, 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१६. कल्याण तालुका, कल्याण . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / कल्याण / बी - १/ नोंदणी अधिसूचना / सन २०१७. - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की , नियो. “ ओम आर्केड " को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि ., हाऊस नं . २३९ ,व्हिलेज टिटवाळा, गणेश मंदिराजवळ , 
टिटवाळा ( पूर्व ) , ता . कल्याण, जि . ठाणे, क्रमांक टीएनए/ केएलएन / 
एचएसजी / ( टीसी) / २९२७१/ २०१६ - २०१७ / सन २०१७, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

योगेश रं. देसाई, 
कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ४ मार्च २०१७. 

कल्याण तालुका, कल्याण . 


कल्याण, 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७. 


योगेश रं. देसाई, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका , कल्याण . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / कल्याण / बी - ४ / हौ . नोंदणी / १५०७ / सन २०१६. - 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की , “ गंगुबाई " को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., 
सर्व्हे नं . २१, हिस्सा नं . ६, तीसगांव रोड , कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे. क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी / ( टीसी) / २८९२१ / २०१६ 
२०१७ / सन २०१६ . ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

योगेश रं. देसाई , 
कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१६ . कल्याण , तालुका कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / कल्याण / बी- ४ / हौ . नोंदणी /१७८२/ सन २०१६. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की , “ गजानन " को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., 
सर्व्हे नं . २९ , हिस्सा नं . १ ओ पै , मौजे पिसवली, मलंग रोड, कल्याण 
( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे. क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी / 
( टीसी ) / २९०८१/ २०१६ - २०१७/ सन २०१६ . ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

योगेश रं. देसाई , 
कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ . कल्याण, तालुका कल्याण. 


र 


संस्थेचे वर्गीकरण 


, असे असून उप 

व 


गृहनिर्माण 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -१ / हौ. नोंदणी / ३०२६ / सन २०१६. - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण , तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की , “ पार्वती " को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., 
सव्र्हे नं . ७१ओ, हिस्सा नं . ३( पै ), प्लॉट नं . १० , वॉर्ड १३- ओ / २ , 
लक्ष्मी बाग , काटेमानिवली, म्युनिसिपल वार्ड डी , कल्याण ( पूर्व) , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे. क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी / (टीसी) / 
२९१८९ / २०१६ - २०१७ / सन २०१६. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

योगेश रं. देसाई , 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१६. कल्याण, तालुका कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
__ क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी / ( टीसी )/ २९५३८ / २०१७ 
२०१८ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका 
कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , कनिष पार्क को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि ., सव्र्हे नं . २६ , हिस्सा नं . १ए , मौजे द्वारली, 
श्री मंगल रोड, कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे . ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४) चा 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 

योगेश रं. देसाई, 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १५ एप्रिल २०१७. कल्याण, तालुका कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 


__ अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / कल्याण / बी-३ / हौ . नोंदणी / / सन २०१६. - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की , “ श्री रोहिदास " को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि ., सिटी सर्व्हे नं . ३९ , हिस्सा नं . ५ , रोहीदास बिल्डिंग, जान्हवी 
हाईटस् बिल्डिंग जवळ , १०० फूट रोड, मौजे तिसगाव , कल्याण 
( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे . क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी / 
(टीसी) / २९१७६ / २०१६ - २०१७ / सन २०१६. ही संस्था , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम 
९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

योगेश रं. देसाई, 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ . कल्याण , तालुका कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / कल्याण / बी-१ / अधिसूचना / १२९५ / सन २०१७. - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की , “ सालासर " को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., 
न्यू सर्व्हे नं . १, हिस्सा नं . ३ - बी -१, जुना सर्व्हे नं . ७० , हिस्सा नं . ३ / 
२, मौजे म्हारळ ( खुद ), ता . कल्याण, जि . ठाणे . क्रमांक टीएनए / 
केएलएन / एचएसजी / (टीसी) / २९७३१ / २०१७- २०१८ / सन २०१७. ही 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

योगेश रं. देसाई, 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०१७. कल्याण, तालुका कल्याण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 
अधिसूचना 

__ अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / कल्याण / बी - १ / अधिसूचना/ १२८७/ सन २०१७. - उप क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी / (टीसी) / २९५३६ / २०१७ 
निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे २०१८ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका 
प्रमाणित करतात की , “ गायत्री छाया ” को - ऑप. हौसिंग सोसायटी कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , मौनगिरी काम्प्लेक्स 
लि ., सिटी सर्व्हे नं . ७४८ ( पैकी) , ७६२ ( पैकी) , ७६५ आणि ७६६ को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ४० , हिस्सा नं . ३ , 
पैकी , मौजे कल्याण, गायत्री छाया बिल्डिंग, जुना बिवळकर वाडा , मौजे चिंचपाडा, कल्याण ( पूर्व ), ता . कल्याण, जि . ठाणे. ही संस्था 
पारनाका , कल्याण ( प .), ता . कल्याण , जि . ठाणे . नोंदणी क्रमांक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा 
टीएनए / केएलएन / एचएसजी / ( टीसी ) / २९७३७ / २०१७ - २०१८ / सन कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
२०१७ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

योगेश रं. देसाई, 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

कल्याण, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
योगेश रं. देसाई , 

दिनांक १५ एप्रिल २०१७. कल्याण, तालुका कल्याण . 
कल्याण, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ . कल्याण, तालुका कल्याण. 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी - ५ / अधिसूचना / / सन २०१७. - उप 

निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
क्रमांक क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /( टीसी )/ २९५५० / 

प्रमाणित करतात की , साई सावली को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., 
२०१७- २०१८ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , 

सव्हे नं . ५८ , हिस्सा नं . ५ व ९ , सावकर नगर , शिवसेना रोड, मांडा 
तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ राजेश्वरी 

टिटवाळा ( पूर्व ), ता . कल्याण , जि . ठाणे . नोंदणी क्रमांक टीएनए । 
हाईट्स ” को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं . ३८ ,हिस्सा नं . ३ 

केएलएन / एचएसजी / ( टीसी) / २९७२६ / २०१७ - २०१८ / सन २०१७. ही 
मौजे गौरीपाडा कल्याण ( प .), ता . कल्याण, जि . ठाणे. ही संस्था 

संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४) चा 

२४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 
योगेश रं. देसाई, 

योगेश रं. देसाई, 
कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण, उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

दिनांक २४ जुलै २०१७. 
दिनांक ४ मे २०१७. 

कल्याण, तालुका कल्याण . 
कल्याण, तालुका कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

___ अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / कल्याण / बी-१/ अधिसचूना / १३१८ / सन २०१७. - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की , “ अरिसिया अल्टीस " को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . २८० , २८२ , २८३, २९० / १ , सिटी सर्व्हे नं . 
३४३५ , मौजे कल्याण, वलीपीर रोड , फोटींज हॉस्पिटल जवळ , 
ए. पी . एम . सी . मार्केट जवळ , कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण, 
जि . ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी /( टीसी )/ २९७३६ / 
२०१७ - २०१८ / सन २०१७ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 
___ उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

योगेश रं. देसाई, 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ . कल्याण, तालुका कल्याण. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -१/ अधिसूचना / / सन २०१७. - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की , ओम श्रीकृष्ण को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., 
सर्व्हे नं . ६१ / १ / २ , ६१ / २ / २ , ६२/ १ / २, ६२ / २/ २ , मौजे कल्याण 
आधारवाडी चौक , हनुमान मंदिरांचे समोर , आधारवाडी जेल रोड , 
कल्याण ( प. ), ता . कल्याण, जि . ठाणे. नोंदणी क्रमांक टीएनए / केएलएन / 
एचएसजी / (टीसी )/ २९७२३ / २०१७- २०१८ / सन २०१७ . ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

योगेश रं. देसाई , 
कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ६ जुलै २०१७ . 

कल्याण, तालुका कल्याण . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५, २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 


CM 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था. बी -२ / ४८४६ / सन २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . क्र . 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजेचा कालावधी 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 

रजा 
( २ ) 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


श्रीमती . जे . एन. यादव , 
दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग- १, खेड. 


१२२ दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ दिनांक १७ सप्टेंबर २०१७, 
दिवस 

ते 

दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ , 
अर्जित दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ दिनांक १ ऑक्टोबर २०१७ व 
रजा. ची बारा दिवस दिनांक २ ऑक्टोबर २०१७ व 
अर्जित रजा. 

च्या सुट्या . 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


श्रीमती व्ही . डी . साळवे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
खेड . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ . 


ना . वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९- २५ , २०१७/ आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 


२३ 


( २ ) 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था (२ ), पूर्व उपनगरे, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई /जिउनि २/ बी - ३/ क . १५६/ २२९८ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एस . सोनवणे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २) , पूर्व उपनगरे , मुंबई , या 
आदेशान्वये जय भोलेनाथ को - ऑप . क्रेडिट सोसा . लि ., नोंदणी क्र . बीओएम / आर. एस . आर / एन वॉर्ड / १८०४/ १९८२ या संस्थेच्या खालील 
अधिकारी / अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव करावयाचे अधिकाऱ्याचा हृद्दा 

( ४ ) 
श्री . लल्लनप्रसाद रामसुरत यादव 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई 
श्री . नागेंद्र रामवृक्ष यादव 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई 
अटी : 

(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ -३, अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयात सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग , अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू 
झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ- २, अ- ३ व अ- ४ सोबत जोडला आहे . 
____ ( ६) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६० व 
नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी 

( ७ ) वसली अधिकारी यांनी नमद केलेल्या कालावधीत वसलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आ 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 

थवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, जय भोलेनाथ को - ऑप. क्रेडिट सोसा . 
लि ., मुंबई ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

(१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखला दाखवल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर 
कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


मुंबई, 
दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ . 


डॉ . एस . पी . सोनवणे, 

__ जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था (२ ), पूर्व उपनगरे, मुंबई. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९३९ 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -१/ अधिसूचना / / सन २०१७. - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण , तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की , श्री महालक्ष्मी को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , 
सर्वे नं . ३७ , हिस्सा नं . २, मौजे पिसवली, श्री मलंग रोड , चेतना 
हायस्कूल जवळ , पिसवली, कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे. 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी / ( टीसी ) / २९७२२ / २०१७ - २०१८ / 
सन २०१७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

योगेश रं. देसाई , 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १ जुलै २०१७. 

कल्याण, तालुका कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी / ( टीसी ) / २९४०४ / २०१६ 
२०१७ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका 
कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , सदानंद टॉवर को 
ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . १, हिस्सा नं . ३ / ३ड ( पै ), 
मौजे मोहने , ता . कल्याण, जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

योगेश रं. देसाई, 
कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १० मार्च २०१७ . 

कल्याण, तालुका कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / कल्याण / बी - ३ / अधिसूचना/ १३०० / सन २०१७. - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण , तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की , “ महाराष्ट्र राज्य स्थानिक उत्सव फटाके 
रिटेल व होलसेल खरेदी -विक्री नागरी सेवा सहकारी सोसायटी लि . " 
मांडा -टिटवाळा , ता . कल्याण, जि . ठाणे. क्रमांक टीएनए / केएलएन / 
जीएलएन / ( ओ ) / १९७३ / २०१७ - २०१८ / सन २०१७, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम 
९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे 
आहे . 

योगेश रं. देसाई , 
कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ . कल्याण , तालुका कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी/ (टीसी) / २९४०६/ २०१६ 
२०१७ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका 
कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , न्यु साईप्रसाद को 

ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ५, हिस्सा नं . ३ पैकी , 
गवळी नगर , विजय नगर , तिसगांव रोड, कल्याण ( पूर्व) , ता . कल्याण , 
जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

योगेश रं. देसाई , 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १० मार्च २०१७. 

कल्याण, तालुका कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

___ अधिसूचना 
क्रमांक उपनि/ कल्याण / बी- ५ / अधिसूचना / १४२६ / सन २०१७. - 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की , “ समृद्धी हाईट ” को - ऑप. हौसिंग सोसायटी 
लि ., सव्र्हे नं . १ / ४ व १२१ / ७ब , छत्री बंगल्याजवळ , चिकनघर , 
कल्याण ( प . ), ता . कल्याण, जि . ठाणे. क्रमांक टीएनए / केएलएन / 
एचएसजी/ ( टीसी) / २९७४० / २०१७ - २०१८ / सन २०१७, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

योगेश रं . देसाई , 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७. कल्याण, तालुका कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी/ (टीसी) / २९४०७/ २०१६ 
२०१७/ सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण , तालुका 
कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , सरस्वती को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ८२, हिस्सा नं . २, ३, ४ , ३ / १, 
सव्हे नं . ८३, हिस्सा नं . ३ / १ , ३ / २, बी टाईप बिल्डिंग , गोविंद 
कॉम्प्लेक्स , जरी मरी गेटजवळ , पुण लिंक रोड , तिसगाव नाका , 
कल्याण ( पूर्व ), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
___ उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

योगेश रं. देसाई, 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १६ मार्च २०१७ . 

कल्याण, तालुका कल्याण. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


